निलंबित शासकीय सेवकांच्या प्रकरणांचा 
आढावा “गट-अ” व “गट-ब” 
अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०८२०/प्र.क्र.१०८/पोल-१० 
मादा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २२ डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभग क्र.: विप्रआ-१११/प्र.क्र.८६/११-अ, दि.१४.१०.२०११ 
२) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. :अभियो-१३१२/प्र.क्र.३०/पुर्नबांधित-१, 
दि.१२.०२.२०१३ 


प्रस्तावना :- 

शासकीय कर्मचाऱ्यास निलंबित केल्यानंतर त्याला शासन सेवेत YAR करणेबाबत 
सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि.१४.१०.२०११ मधील मुद्दा क्रमांक २() अन्वये मुख्य सचिव 
यांचे अध्यक्षतेखाळील समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीऐवजी झासन निर्णय, सामान्य 
प्रशासन विभाग दि.३१.०१.२०१५ च्या मुद्दा क्र.७ अन्वये संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या अ.मु.स. 
/प्र.स./ सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली त्या त्या प्रशासकीय विभागाच्या अखत्यारीतील राजपत्रित गट-अ 
व गट-ब च्या अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने त्यांचे 
स्तरावर खालीलप्रमाणे निलंबन आढावा समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिळे आहेत. त्यानुसार 
संचाळक, अभियोग CANS, AERIS राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या अधिनस्त “गट-अ” व “गट- 
ब” मधील अभियोक्त्यांच्या / अधिकाऱ्यांच्या निळंबनाचा आढावा घेण्यासाठी समिती गठीत करण्याची 
बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

त्यानुसार संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या अधिनस्त 
“गट-अ” व “गट-ब” मधील अभियोक्त्यांच्या / अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा आढावा घेण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


१) अपर मुख्य सचिव (अव सु.) - अध्यक्ष 
२) अतिरिक्‍त पोलीस महासंचालक, 

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग -सदस्य 
३) उप सचिव / सह सचिव (गृह विभाग) -सदस्य 


४) सह सचिव / उप सचिव (पोल-१०) - सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०८२०/प्र.क्र.१०८/पोळ-१० 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२२४१३०६३६०६२९ असा आहे. हा BST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e e Digitally signed by Neelam Girish Sangwai 
N | h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
e e a mM | [| | ५ 7 Depart , postalCode=400032, st=Maharashtra, 
25. bbc 429d62201a67249F70e60acdfadbff901 fbbbf45cc 
क 393dbd6aa91fbdéca, 
serialNumber=81e4e52421d72a2ae32df6c7d06abb4e6a7b5820 
S a Nn g W a | ¢€3a929f328ad6cOdca4f38c7, cn=Neelam Girish Sangwai 


Date: 2020.12.24 13:12:33 +05'30' 


(नीलम गि. संगवई) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
२. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, वरळी, मुंबई. 

४. उप सचिव / सहसचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. उप सचिव (पोल-१०), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. निवडनस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


